महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम 
व इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-१०१५/प्र.क्र.५८५/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१६. 


वाचा :- 
१. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे पत्र क्र. 
राप/स्थाअ/कामे/१८३३, दि. १६.०५.२०१५. 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे पत्र क्र. 
राप/स्थाअ/कामे/६५०, दि. १५.१०.२०१५. 
३. उप महाव्यवस्थापक (बांधकाम), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे पत्र क्र. 
राप/स्थाअ/कामे/७१८, दि. ०२.०३.२०१६. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/आधुनिकीकरण व इतर 


सोयी सुविधा करीता सर्वसाधारण योजना सन २०१५-२०१६ मध्ये रु. ११४८.०० लक्ष तरतूद 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. तद्नंतर जुले, २०१५ च्या अधिवेशनात रु. १३९.३६ लक्षच्या 


पुरक मागणी मान्य करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०१५-१६ या अर्थसंकल्पिय वर्षा करीता 


रु. १२८७.३६ लक्ष तरतूद उपलब्ध आहे. सदर अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.१२८७.३६ लाख निधी 


वितरीत करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधिन क्र. ३ च्या पत्रान्वये 


शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार तरतूद वितरीत करण्यांची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष ३०५५, मार्ग व 


परिवहन, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (00) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-१०१५/प्र.क्र.५८५/परि-१, दिनांक : २२.०३.२०१६. 


(३०५५ ००५२) ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या कामांकरीता खालील प्रमाणे तरतूद 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
अ.क्र कामाचे स्वरुप वितरीत तरतूद 
(रु. लाखात) 

el नाशिक रोड देवळाली आगाराचे बांधकाम करणे ५०.०० 
(सन २०१३-१४ मधील काम सिंहस्थ अंतर्गत) 

2 | नाशिक विभागात १४ ठिकांणी वाहनतळ विकसित करणे १०८.५९ 
(सन २०१३-१४ मधील काम सिंहस्थ अंतर्गत) 

३ | मंचर येथे आगाराचे बांधकाम करणे (सन २०१४-१५ मधीळ काम) २५०.०० 
बारामती येथे बसस्थानकाचे बांधकाम करणे (सन २०१४-१५ मधील काम) ६१.०० 

५ | कुडुवाडी बसस्थानकाचे अधुनिकीकरण करणे ६०.०० 

६ | कडेगाव येथे बसस्थानकाची पुर्नबांधणी करणे ३२.०० 
(सन २०१४-१५ मधील काम) 

७ | जालना बसस्थानकाचे आधुनिकोकरण व दर्जावाढ व वाहनतळाचे १००.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 

८ | यवतमाळ बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण, दर्जावाढ व वाहनतळाचे १५०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 

९ । बाभुळगांव बसस्थानकाची पुनर्बाधणी व इतर उपकामे करणे ४९.२५ 

| 90 | राळेगांव बसस्थानकाची पुनर्बांणी व इतर उपकामे करणे ४९.३६ 

| १ | खामगाव बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण व दर्जावाढ करणे व वाहनतळाचे ८०.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे 

१२ | मौदा बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे (सन २०१४-१५ मधील काम) २८.०० 

१३ । कामठी बसस्थानकाची पुनर्बाधणी करणे (सन २०१४-१५ मधील काम) १४.८० 

१४ | गडचिरोली बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण करणे ११५.०० 

१५ | लांजा येथील बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करणे १३९.३६ 

एकूण १२८७.३६ 


२. वरीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर 


रक्‍कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.एसटीसी-१०१५/प्र.क्र.५८५/परि-१, दिनांक : २२.०३.२०१६. 


Be 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या दि. १७ एप्रिल, 


२०१५ व दि. ०६.०२.२०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीचे पाळन 


करुन पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. 


हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३२६/१४६१,दि. १२.१०.२०१५ व 


वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९५/व्यय-८, दि.१६.०३.२०१६ अन्वये दिलेल्या 


दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३२२११४७५३१३२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


N i t i Nn J Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
h . k st=Maharashtra, cn=Nitin J Ghiratkar 
G 7 | Ya t a r Date: 2016.03.22 13:28:14 +05'30" 
(नि. oat. fee ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

७. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
९. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-२८-ब. 

१०. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती/परिवहन-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


